मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,सातारा सिंचन मंडळ यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,कोयना बांधकाम 
विभाग क्र.१,कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.३८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३.०९.२०२२ 


संदर्भ :- १) झासन निर्णय क्र. क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.३८/जवि, दि.१४.०३.२०२२ 


शासन निर्णय : 
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा यांच्या आधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, कोयना बांधकाम विभाग क्र.१, कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय 
कार्यालयामधीलळ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०५ पदांना दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत किंवा त्या पदावर संबंधित 


) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मुअ(जसं)/ 
आस्था-४/मुदतवाढ/४४२७/२०२२, दि.०३.०८.२०२२ 


कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत 


आहे. (तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला आहे.) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव विभाग/उपविभागाचे नाव सात्ततीकरणासाठी नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील प्रस्तावित पदांची 
संख्या 
१) विभागीय कार्यालय ३४ 
२) कोयना बांधकाम उप विभाग 
क्र.१(अ),कोयनानगर me 
का.अ., कोयना ३) कोयना बांधकाम उप विभाग 
१. | बांधकाम विभाग | क्र.१(बो,कोयनानगर गद 
क्र.१,कोयना.नगर ४) कोयना बांधकाम उप विभाग 
क्र.१(ड),कोयनानगर ms 
५) कोयना बांधकाम उप विभाग डा 


क्र.४(ब),कोयनानगर 


एकूण ee ०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.३८/जवि 


२. उक्त पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च "मागणी क्र. आय.५, (नियत अस्थायी आस्थापना) 
मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१- संचालन 
व प्रशासन (०७) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा अंतर्गत (०७)(०३) कोयना धरण 
पायथा वीजगृह (डावा तट)(कार्यक्रम) (४८०१ ३९४७),(०७)(०१) कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा ४ 
(कार्यक्रम) (४८०१ ३९२९)" या लेखाज्रीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. १८.०८.२०२२अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९१३१७४८२६९८२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
NAMITA GAURAV उ याट 


5 


BASER CE मी 
(न.गौ.बसेर) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/नागपूर 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/नागपूर 
३) मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे 
४ 


ल 


५) अधीक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग,पुणे. 
कार्यकारी अभियंता,कोयना बांधकाम विभाग क्र.१,कोयनानगर (३ प्रती) 


जल विद्युत, संग्रहार्थ 


-८४) 


) 
) 
) 
) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन ASO, ATARI (2 प्रती) 
) 
) 
) 


9 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.३८/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई - २०२२/प्र.क्र.३८/ज.वि., दि. १३.०९.२०२२ चे 


विवरणपत्र १ 
(दि .09.08.2022 ते दि.२८.०२.२०२३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र. पदनाम कोयना बांधकाम विभाग क्र.१, कोयनानगर व ४ 
उपविभाग 
| a २ ३ 
दिंड कार्यकारी अभियंता a 
2. | उप अभियंता (उप कार्यकारी शिका 
अभियंता) 
३ | उप विभागीय अभियंता ४ 
४ | कनिष्ठ अभियंता/ १८ 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
५ | eros अभियांत्रिकी सहाय्यक १६ 
६ ।विभागीय लेखापाल 1१ 
७ । प्रथम लिपिक i 7 
वरिष्ठ लिपिक ९ 
लघु टंकलेखक 1१ 
| qo | ० । कनिष्ठ लिपिक/लि.टं ee. q 
।_११_ | १ | भांडारपाल a 
१२ | सहाय्यक भाडारपाल 1१ 
१३ | टंकलेखक 9 
१४ | आरेखक/आरेखक श्रेणी-१ शिका 
१५ | सहाय्यक आरेखक/ आरेखक श्रेणी-२ a: 
१६ | अनुरेखक /आरेखक श्रेणी-३ ४ 
१७ | संगणक Pe 
१८ | वाहनचालक 4 
१९ । नाईक .1___ 0, 
२० | शिपाई PM q 
२१ | चौकीदार षु 
एकूण PH ०१ 
GAURAV BASER ३५६0, 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उप सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.३८/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२२/प्र.क्र.३८/ज.वि. दि. १३.०९.२०२२ चे 


विवरणपत्र २ 


(दि .०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३) 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नांवे पदनाम निहाय यादी. 


कोयना बांधकाम विभाग क्रमांक १, कोयनानगर 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
| श्री.चंद्रकांत मानू देशमुख मजूर 30/8/2022 
२ ।श्री.सिताराम रामचंद्र चाळके मजूर ३०/४/२०२५ 
3. श्री.बंडू किसन सपकाळ मजूर ३०/९/२०२५ 
४ श्री.संजय मानाजी देसाई मजूर ३०/६/२०२७ 
५  ।श्री.शांताराम गणपत चव्हाण मजूर ३१/७/२०२७ 
एकूण 4 
NAMITA GAURAV ८: 
BASER oe 
(न.गौ.बसैर) 
शासनाच्या उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


